केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी 

संस्थांचे संगणकीकरण योजनेसाठी नविन 

लेखाशिर्ष निर्माण करणे. 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-१०२२/ प्र.क्र.१४६/१८-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ जानेवारी, २०२३ 
संदर्भ :- शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. बैठक-०७२२/ प्र.क्र.११२/१८-स, 
दिनांक ०७/१०/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमध्ये प्रामुख्याने शोतकरी व ग्रामीण कारागीर यांचा 

सहभाग असून सभासदांमध्ये बचत व परस्पर मदतीला चालना देणे, त्यांच्या कर्जविषयक गरजांची 
पुर्तता करणे, पतपुरवठ्याश्ी संलग्न अशा निविष्ठा पुरवठा, होतमालाची साठवणूक आणि विपणन 
सुविधा पुरविणे हा या संस्थांचा प्रमुख उद्देश आहे. या संस्थांमार्फत त्यांच्या सभासदांना संगणकीय 
तंत्रज्ञानाच्या विविध प्रकारच्या सेवा पुरवून त्यांना सक्षम व्यवसाय उपक्रम बनविण्याची आवश्‍यकता 
निर्माण झाली आहे. ही बाब विचारात घेऊन, देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना 
“आत्मनिर्भर भारत” अभियानच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक २९ जून, 
२०२२ रोजी “ केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण” या योजनेस 
मान्यता दिली आहे. केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या 
योजनेस मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून 
त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक ०७/१०/२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ ते सन २०२४-२५ या ३ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक वर्षी 
४,००० अशा एकूण १२,००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात 
येणार आहे. सदर योजनेतर्गत घटकनिहाय खर्चामध्ये हार्डवेअर, डिजीटायझेडञान व पुरक प्रणाली या 
एकत्रित घटकाच्या खर्चामध्ये केंद्राचा हिस्सा ६०% असून राज्याचा हिस्सा ४०% असणार आहे. 
त्यानुसार राज्य FRAT AT एकूण रक्‍कम रू.१५३.२५ कोटी इतकी होत आहे. सदर रक्‍कम सन २०२२- 
२३ ते सन 2028-24 या तीन वर्षात उपलब्ध करण्यास व त्यापैकी सन २०२२-२३ या वर्षात रू.५१.०८ 
कोटी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर योजनेवरील खर्चाकरीता पुढीलप्रमाणे नविन मुख्य लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेवरील 
खर्चाकरिता पुढीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/ प्र.क्र.१४६/१८-स 


मागणी क्रमांक व्ही - ०२ Demand NO. V-02 

२४२५-सहकार 2824- Co-operation 

१९५-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य १९५- Assistance to other Co-operatives 
(09)- इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य (09)-Assistance to other Co-operatives 


(0.9)(04) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी (०१)(०५)- Computerization of Primary 
संस्थांचे संगणकीकरण (कें.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा | Agriculture Credit Cooperatives (CSS) 
&0%) (Central Share ६०%) 

(2824 २५७१)३३-अर्थसहाय्य (2824 २५७१) 33, Subsidies 

(0.9)(0&) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी (०१)(०६)- Computerization of Primary 
संस्थांचे संगणकीकरण (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा | Agriculture Credit Cooperatives (CSS) 
४०%) (State Share ४०%) 


(२४२५ २५८९) ३३-अर्थसहाय्य (2824 २५८९) 33, Subsidies 


3. सदर योजनेवरील खर्चासाठी (Voook) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३३७/१४११, दिनांक 
२७/१२/२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६२४/२०२२/व्यय-२, दिनांक ०६/१२/२०२२ 
अन्वये व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.ख.वि/चा- 
१/सहकार पणन व TANT विभाग/यूओआर-१४६/२०२२-२३/७४६, दिनांक २०/१२/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२७१४५७५८२१०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Shinde Rahul 
Chandrashekhar 
(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/ प्र.क्र.१४६/१८-स 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
) 
) 
) 


७) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२) / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कार्यासन १८-सो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


